केंद्र शासनपुरस्कृत - विद्यमान शासकीय 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा आर्दशञा 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये दर्जावाढ 
करणे ही योजना औ.प्र.संस्था, सातपूर 
नाशिक जि. नाशिक या संस्थेत 
राबविण्याकरीता अनुसूचित जमाती घटक 
कार्यक्रमांतर्गत नवीन लेखाशिर्ष व संगणक 
सांकेतांकास मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- आयटीआय-२०२१/प्र.क्र.१५३/व्यशि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३० मार्च, २०२२ 


वाचा :- १. शासन निर्णय, कौ.वि.रो. व उ.वि. संकीर्ण-३३१५/प्र.क्र.१६/व्यशि-३ 
दिनांक १३.०७.२०२१ 
२. केंद्र सरकार च्या Ged विकास व उद्योजकता मंत्रालयाचे क्र. |९०.)७1-३५(४) 
Model ITI/Nashik/2094-NPIU Dated ४१ jaunuary, २०१६ चे पत्र 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनपुरस्कृत -विद्यमान शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा seat 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थे (Model ITls) मध्ये दर्जावाढ करणे (Upgradation of existing 
Government ITIs_ into Model ITIs) ही योजना औ.प्र.संस्था, सातपूर जि. नाशिक या 
संस्थेत राबविण्यास दिनांक १३ जुले, २०२१ च्या शासननिर्णयान्वये मान्यता देण्यात आळेली 
आहे. 

आदर्शा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (Model ॥॥ ही योजना राबविण्याकरीता केंद्र 
शासनाने विहीत केलेल्या Implementation Manual नुसार सदर योजनेची अंमलबजावणी 
करणे आवश्यक आहे. सदर योजनेमध्ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत कालबाहय झालेले 
व्यवसाय बदलणे तसेच संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीच्या सल्ल्यानुसार नवीन व्यवसाय सुरु 
करणे, अल्पमुदतीचे व्यवसाय राबविणे, टीसीपीसी सेलची स्थापना करणे संस्थेचा दर्जावाढ 
करणे इ. बाबी अंतर्भूत करण्यात आलेल्या आहेत. 


केंद्र सरकार व राज्य सरकारद्वारे प्राप्त निधी हा वाटप करतांना तो सर्वसाधारण, 
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या तीन घटकांकरीता त्याचा विनियोग करायचा आहे. या 
योजनेमध्ये केंद्राचा हिस्सा ७० टक्के आहे व राज्याचा हिस्सा ३० टक्के आहे. अनुसूचित जमाती 
घटक कार्यक्रमांतर्गत केंद्राचा व राज्याचा निधी अर्थसंकल्पित करण्यासाठी व आदर्श औद्योगिक 


शासन निर्णय क्रमांकःआयटीआय-२०२१/प्र.क्र.१५३/व्यशि-३ 


प्रशिक्षण संस्था या योजनेवरील खर्च भागविण्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष व संगणक सांकेतांक देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनपुरस्कृत -विद्यमान शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा आदर्श औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थे (Model ITls) मध्ये दर्जावाढ करणे (Upgradation of existing Government ITls 
into Model ITs) ही योजना औ.प्र.संस्था, सातपूर जि. नाशिक या संस्थेत राबविण्यास दिनांक १३ 
जुले, २०२१ च्या शासननिर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (Model IT!) ही योजना औ.प्र.संस्था, सातपूर नाशिक येथे 
राबविण्याकरीता तसेच एकुण प्रकल्प किंमत रुपये ८.९९ कोटीला केंद्र शासनाने मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. सदर केंद्रपुरस्कृत योजनेमध्ये केंद्र व राज्य शासन यांचा हिस्सा अनुक्रमे ७०:३० या 
प्रमाणात असणार आहे. या योजनेसाठी अनुसूचित जमाती घटकांतर्गत निधी अर्थसंकल्पित 
करण्यासाठी तसेच आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था या योजनेवरील होणारा खर्च भागविण्यासाठी 
अनुसूचित जमाती घटकाकरीता केंद्र fesard व राज्य हिऱ्याचे असे दोन नवीन लेखाशिर्ष व आठ अंकी 
सांकेताकास खालिलप्रमाणे मराठी व इंग्रजी मध्ये मान्यता देण्यात येत आहे. 


मागणीक्रमांक | ARTS 1्|[|__ इंग्रजी | | 
ग-५ T-4 

मुख्य 2230 कामगार व सेवायो 2230-Labour and Employment 
लळेखाशीर्ष/॥8]०/ 

Head 
उपमुख्य ०२ प्रशिक्षण 03-Training 
लेखाशीर्ष /Sub 

Major Head 
ण शीर्ष/॥॥॥॥०/ (9९६ ee | g पय (७७९६, Tribal area Sub Plan 

Head 
गट 2IlN/Group | (09) 1 ८ पयोजनेतर्गत | (०१)७०॥७॥७ under Tribal Area 
Head योजना Sub Plan 
उप गट शीर्षे/ | (09/99) | विद्यम य Tar (09)(99)Up gradation of existing 
Sub Group प्रशिक्षण संस्थांचा आदर्डा औद्योगिक | Government ITls into Model ITs 
Head प्रशिक्षण संस्थेमध्ये दर्जावाढ करणे । (Central Share (90%) 

(केंद्र हिस्सा-७०%) (कार्यक्रम) 

उप गट | (०१)(१२) | विद्यम य ]द्योगिक | (०१)(१२) Up gradation of existing 
शीर्ष/5५७ प्रशिक्षण संस्थांचा आदर्श औद्योगिक | Government ॥।5 into Model ITIs 
Group Head प्रशिक्षण संस्थेमध्ये दर्जावाढ करणे | (State Share 30%) 


(राज्य हिस्सा-३०%) (कार्यक्रम) 


तसेच मागणी क्र. टी-५, प्रधानशिर्ष २२३० अंतर्गत (०१)(११) या उप गटशीर्षासाठी ७० 
टक्के केंद्र हिश्‍याकरीता २२३०ए७८२ असा संगणक सांकेतांक आहे. मागणी क्र. टी-५, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः'आयटीआय-२०२१/प्र.क्र.१५३/व्यशि-३ 


प्रधानशिर्ष २२३० अंतर्गत (०१)(१२) या उप गटशीर्षासाठी ३० टक्‍के राज्य हिऱ्यासाठी 
2230A0849 असा संगणक सांकेतांक आहे. 
सदर शासन निर्णय नियोजन व वित्त विभाग यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०२२०३३०१५५६५०२२०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ry Digitally signed by Vinod Sheshrao Bondre 
V d S h h DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Skill Development and 
| n (0 7) es 7) fa (0 Entrepreneurship Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4bd97b779f6f1 e9e614913 1 1a06aac663b01b00963f2e754c6 
ee2d5f7c14953d, 


Bondre ८00 
(विनोद stax) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. प्रधान सचिव, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षणसंचाळलनालय महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई 
५. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई /पुणे /नाशिक/ 
औरंबाद / अमरावती/नागपूर 
६. जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
कार्यालय (सवी 


७. महाळेखापाल (लेखा वअनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

१०. महाळेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी ,मुंबई, 

१२. निवासी व लेखा परीक्षा अधिकारी ,मुंबई, 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय (स्वी 

१४. उप सचिव, कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
१५. निवड नस्ती. (व्यशि-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


